RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष १, अंक ३५ ] 


शुक्रवार , मे २९ , २०१५ / ज्येष्ठ ८, शके १ ९३७ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ७३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह 

विभाग 
मुख्य इमारत, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ मे २०१५. 

अधिसूचना 


तुरुंग अधिनियम , १८ ९ ४ . 

क्रमांक जेएलएम. १२१५ /प्र.क्र . १०० /पीआरएस- २.- कारागृह अधिनियम, १८ ९ ४ (१८ ९ ४ चा नववा ) कलम ५ ९ चे खंड ( ८ ) व ( २८ ) 
नुसार आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र कारागृह ( कारागृह इमारती व आरोग्य व्यवस्था) 
नियम, १९ ६४ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन पुढील नियम करीत आहे : 

(१) या नियमांना महाराष्ट्र कारागृह ( कारागृह इमारती व आरोग्य व्यवस्था ) ( सुधारणा) नियम, २०१५ असे म्हणावे. 

( २) महाराष्ट्र कारागृह ( कारागृह इमारती व आरोग्य व्यवस्था) नियम , १९ ६४ मधील नियम ३ ऐवजी खालील नियम ३ समाविष्ट 
करण्यात येईल : 

" ( ३) कारागृह बाह्य तटभिंतीपासून, मध्यवर्ती कारागृहाच्या १५० मिटर परीघ क्षेत्रात, जिल्हा कारागृहाच्या १०० मीटर परीघ 
क्षेत्रात व उप- कारागृहाच्या ५० मीटर परीघ क्षेत्रात, कारागृह बांधकामांव्यतिरिक्त अन्य बांधकामे करता येणार नाहीत. ”. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ज . ल . पावरा, 
शासनाचे उप सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - अ ७३–१ 


r 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मे २ ९ , २०१५ / ज्येष्ठ ८, शके १ ९ ३७ 


HOME DEPARTMENT 
Main Building, Second Floor , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 28th May 2015 . 


NOTIFICATION 


PRISONS ACT, 1894 . 

No. JLM . 1215 /C.R . 100 / PRS -2. — In exercise of the powers conferred by clauses (8 ) and (28 ) of 
section 59 of the Prisons Act , 1894 ( IX of 1894 ), and of all other powers enabling it in this behalf, 
the Government of Maharashtra hereby makes the following rules further to amend the 
Maharashtra Prisons ( Prison Building and Sanitary arrangements) Rules, 1964 as follows, 
namely : 

1. These rules may be called the Maharashtra Prisons ( Prison Building and Sanitary 
arrangements ) (Amendment) Rules , 2015 . 

2 . For rule 3 of the Maharashtra Prisons ( Prison Building and Sanitary arrangements ) 
Rules, 1964 the following rule shall be substituted , namely : 

“ ( 3 ) No buildings, except those of the prison itself, shall be constructed within 150 metres 
of the perimeter wall of a Central Prison , 100 meters of the perimeter wall of a District 
Prison and 50 meters of the perimeter wall of a Sub -Prison . ” . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


J. L. PAWARA , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


